सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनें्गत 
उपलब्ध होणा-या अनुदानातून नवीन फर्निचर 
साहित्य खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी 

महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.०३/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ०६ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा: 9) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 

भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७/०५/२०२१. 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११ 
/208/2022-PROC4, दिनांक 02.09.2023. 

शासन निर्णय : 


उपरोक्त नमूद दिनांक 02.09.2023 रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 


नियंत्रणाखाली नव्याने स्थापित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी संस्थेकरीता प्रथम वर्ष 
एमबीबीएस मध्ये प्रवेशित होणा-या विद्यार्थ्यांसाठी आव्यक नवीन साधनसामुग्री (फर्निचर साहित्य) 
खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर 


प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये 
१,२२,३९,०२४/- (रूपये एक कोटी, बावीस लक्ष, एकोणचाळीस हजार, चोवीस फक्‍त) इतक्या 
रक्कमेची या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


मागणी 
अ.क्र. | चा फर्निचरचे नांव नग द्र एकूण किंमत 
बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट (जीवरसायनशास्त्र विभाग) 
१ १ ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज ६५२.५२.७५) 1 १_| ३८११४ ३८११४ 
२ २ | ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.94) | १_| २७३७६ २७३७६ 
३ ३ ऑफिस टेबल (साइज ¥X2X2.(94) 3 | 23090 ६९०३० 
४ ४ | कंपोझीट लेदर चेअर el ४४२५० ४४२५० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.०३/प्रशा-१ 


मागणी 
अ.क्र. चा फर्निचरचे नांव नग दर एकूण किंमत 
4 ५ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर | a | २८९१० २८९१० 
द ६ | सुपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ | २४१९० ४८३८० 
9 ७ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर ५ | १९४७० ९७३५० 
८ ८ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर १२ । १६७५६ २०१०७२ 
९ ९ स्प्रिंग स्टूल (साइज :1_२०"/२४"-१८-२५" ११० | ८५५० ९४०५०० 
१० १० | लंब्रांटरी बोटल tH २० | ११५०५ २३०१०० 
११ ११ | ऑफिस Haars साईज -६ x 2.04 x १.५ ४ | २५५५० १०२२०० 
फिजिओलॉजी डिपार्टमेंट (हरीरक्रियाशास्त्र विभाग) 
१२ १ | ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज &X2.4X2.194) | a | ३८११४ ३८११४ 
१३ २ | ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.94) | a | २७३७६ २७३७६ 
१४ ३ ऑफिस टेबल (साइज YX2X2.(94) ५ | २३०१० ११५०५० 
१५ ४ | कंपोझीट लेदर चेअर | a | ४४२५०० ४४२५० 
१६ ५ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर | a | २८९१० २८९१० 
१७ & | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ | २४१९० ४८३८० 
१८ ७ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर ५ | १९४७० ९७३५० 
१९ ८ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर १२ | १६७५६ २०१०७२ 
२० ९ लंब स्प्रिंग स्टूल (साइज :1_२०" ७/२४"-१८-२५" ११० | ८९४० ९८३४०० 
२१ १० | मायक्रोस्कोप लंब्रांटरी टेबल विथ टयुबलाइट साईज , 
५ | ६८५५८ ३४२७९० 
ox 
२२ ११ | लंब्रांटरी मायक्रोस्कोप विथ टयुबलाइट साईज 3x 3 | ६४३१० १९२९३० 
23 १२ | मायक्रोस्कोप लंब्रॉटरी टेबल साईज- ४५७ 4% | ५९५९० २९७९५० 
२४ १३ | लंब्रांटरी मायक्रो टेबलं साईज-३५७ ३3 | ५८१७४ १७४५२२ 
२५ १४ | ऑफिस Haars साईज -६ x 2.04 x १.५ ४ | २५५५० १०२२०० 
अँनाटामी डिपार्टमेंट (हरीररचनाशास्त्र विभाग) 
२६ १ | ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज &X2.4X2.194) ia 32998 ३८११४ 
२७ २ | ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.94) | a | २७३७६ २७३७६ 
२८ ३ ऑफिस टेबल (साइज YX2X2.(94) 4 | २३०१० ११५०५० 
२९ 8 | कंपोझीट लेदर चेअर | a | ४४२५०० ४४२५० 
30 ५ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर | a | २८९१० २८९१० 
39 & | सुपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ | २४१९० ४८३८० 
३२ ७ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर ५ | १९४७० ९७३५० 
33 ८ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ८. | १६७५६ १३४०४८ 
३४० ९ | गॅस स्प्रिंग स्टूल (साइज : (_२०"//२४"-1१८-२५" ११० | ८८५० ९७३५०० 
३५ १० | ६ स्लेव्ह्स स्पेसीमन रंक साईज -४४५२०९७३ २० | २४१९० ४८३८०० 
३६ ११ | चेज रूम लॉकर साईज -६.५% २.७५ ५१.५ १५ । ३३६३० ५०४४५० 
३७ QQ. | स्टेनलेस स्टील मांडेल feta टेबल साईज - 
» ss qo ६४३१० ६४३१०० 
92 "W-30"H-32 
३८ १३ | PSA टेबल एस एस साईज -७७”//-२६”--३३ ५ | ६१९५० ३०९७५० 
38 १४ | ऑफिस कपबो्ड साईज -६ x 2.04 x १.५ ४ | २५५५० १०२२०० 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.०३/प्रशा-१ 


मागणी 
अ.क्र. चा फर्निचरचे नांव नग दर एकूण किंमत 
सायरकेट्रिक डिपार्टमेट ओपीडी (मानसोपचारशास्त्र विभाग ओपीडी) 
४० १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) २७३७६ ५४७५२ 
४१ 2 | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर १९४७० १९४७० 
४२ ३ रीवॉल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट डायमीटर 
२ ५३१० १०६२० 
१२"॥-१८-२५" 
४३ ४ | एक्झाम काऊच (साइज : LOY" W2V"H38") 2 | ४०७१० ८१४२० 
४४ ५ | फूट स्टेप (साइज :(_१९"/१६"-१३" 2 | ३६५८ ७३१६ 
डेंटल डिपार्टमेंट ओपीडी (दंतशल्यचिकित्साशास्त्र विभाग ओपीडी) 
४५ १ ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.(94) २७३७६ ५४७५२ 
४६ २ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर १९४७० ३८९४० 
४७ ३ रीवॉल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट डायमीटर : 
२ ५३१० १०६२० 
१२"॥-१८-२५" 
४८ ४ | एक्झाम काऊच (साइज : LOY" W2V"H38") 2 | ४०७१० ८१४२० 
४९ ५ | फूट स्टेप (साइज :(_१९"॥//१६"-1१३") २ | ३६५८ ७३१६ 
स्किन डिपार्टमेंट ओपीडी (त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र विभाग ओपीडी) 
4o १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) २ | २७३७६ ५४७५२ 
५१ २ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ | १९४७० ३८९४० 
4Q 3 रीवॉल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट डायमीटर 
२ ५३१० १०६२० 
१२"॥-१८-२५" 
५३ ४ | एक्झाम काऊच (साइज :1_७२"७४२४"-३४" 2 | ४०७१० ८१४२० 
५४ ५ | फूट स्टेप (साइज :(_१९"/१६"-१३" 2 | ३६५८ ७३१६ 
आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट ओपीडी (अस्थि व्यांगोपचार शास्त्र विभाग ओपीडी) 
4y १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) २ | २७३७६ ५४७५२ 
५६ २ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर | ४ | १९४७० ७७८८० 
49 3 रीवॉल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट डायमीटर 
२ ५३१० १०६२० 
१२"॥-१८-२५" 
ष्ट ४ | एक्झाम काऊच (साइज : LOY" W28"H38") 2 | ४०७१० ८१४२० 
Ge ५ | फूट स्टेप (साइज 6.98" W9G"H93") 2 | ३६५८ ७३१६ 
टी.बी. अँड चेस्ट डिपार्टमेंट ओपीडी (क्षय व उरोरोगशास्त्र विभाग ओपीडी) 
६० १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) २ | २७३७६ ५४७५२ 
६१ २ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर | 8 | १९४७० ७७८८० 
६२ 3 रीवॉल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट डायमीटर र 
२ ५३१० १०६२० 
१२"॥-१८-२५" 
६३ ४ | एक्झाम काऊच (साइज : LOI" W28"H38") 2 | ४०७१० ८१४२० 
६४ ५ | फूट स्टेप (साइज :(_१९"॥//१६"-1१३") २ | ३६५८ ७३१६ 
पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट ओपीडी (बालरोगचिकित्साशास्त्र विभाग ओपीडी) 
&4 १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) २ । २७३७६ ५४७५२ 
६६ २ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर | 8 | १९४७० ७७८८० 
६७ 3. | रीवॉल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट डायमीटर २ । ५३१० १०६२० 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.०३/प्रशा-१ 


मागणी 
अ.क्र. चा फर्निचरचे नांव नग दर एकूण किंमत 
92" H9Z-24") 
६८ ४ | एक्झाम काऊच (साइज : LOY" W2V"H38") 2 | ४०७१० ८१४२० 
६९ ५ | फूट स्टेप (साइज :(_१९"/१६"-१३" 2 | ३६५८ ७३१६ 
ओषप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट (नेत्रहाल्यचिकित्साशास्त्र विभाग ओपीडी) 
(go १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) २ | २७३७६ ५४७५२ 
७१ २ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर | ¥ | १९४७० ७७८८० 
७२ ३ रीवॉल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट डायमीटर 
२ ५३१० १०६२० 
१२"॥-१८-२५" 
93 8 | एक्झाम काऊच (साइज : LQ" W2V"H38") 2 | ४०७१० ८१४२० 
७४ ५ | फूट स्टेप (साइज :(_१९"//१६"-१३" २ | ३६५८ ७३१६ 
ई.एन.टी. डिपार्टमेंट ओपीडी (कान, नाक व घसा शास्त्र विभाग ओपीडी) 
७५ १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) २ । २७३७६ ५४७५२ 
७६ 2 | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर | 8 | १९४७० ७७८८० 
७७ ३ रीवॉल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट डायमीटर वि 
२ ५३१० १०६२० 
१२"॥-१८-२५" 
७८ ४ | एक्झाम काऊच (साइज : LOY" W28"H38") 2 | ४०७१० ८१४२० 
७९ ५ | फूट स्टेप (साइज :(_१९"/१६"-१३" २ | ३६५८ ७३१६ 
गायनॅकॉलॉजि डिपार्टमेंट (MART व प्रसूतिशास्त्र विभाग) 
८० १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) | a | २७३७६ २७३७६ 
८१ २ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर | ४ | १९४७० ७७८८० 
८२ ३ रीवॉल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट डायमीटर 
४ ५३१० २१२४० 
92" H9Z-24") 
८३ ४ | एक्झाम काऊच (साइज : LQ" W28"H38") | ४ | ४०७१० १६२८४० 
८४ ५ | फूट स्टेप (साइज :(_१९"/१६"-१३" | ४ | ३६५८ १४६३२ 
सर्जरी डिपार्टमेंट ओपीडी (शल्यचिकित्साशास्त्र विभाग ओपीडी) 
८५ १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) sae २७३७६ २७३७६ 
८६ 2 | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर | ४ | १९४७० ७७८८० 
८७ ३ रीवॉल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट डायमीटर 
४ ५३१० २१२४० 
92" H9Z-24") 
८८ ४ | एक्झाम काऊच (साइज :।_७२"४४२४"-३४" | ४ | ४०७१० १६२८४० 
८९ ५ | फूट स्टेप (साइज :(_१९"/१६"-१३" |"... ३६५८ १४६३२ 
मेडिसिन डिपार्टमेंट ओपीडी ( औषधवैद्यकशास्त्र विभाग ओपीडी) 
९० १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) | a | २७३७६ २७३७६ 
९१ २ | सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर | ४_ | १९४७० ७७८८० 
९२ ३ रीवॉल्विग स्टूल एस.एस. (साइज : सीट डायमीटर 
Ea ५३१० २१२४० 
१२"॥-4१८-२५" 
९३ ४ | एक्झाम काऊच (साइज : LQ" W28"H38") | 8 | ४०७१० १६२८४० 
९४ ५ | फूट स्टेप (साइज :(_१९"/१६"-१३" | ४_| ३६५८ १४६३२ 


डेंटल डिपार्टमेंट (दंतशाल्यचिकित्साशास्त्र विभाग) 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.०३/प्रशा-१ 


मागणी 
अ.क्र. चा फर्निचरचे नांव नग दर एकूण किंमत 
९५ १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) २७३७६ २७३७६ 
९६ २ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ | १६७५६ ३३५१२ 
रेडिओलॉजी डिपार्टमेंट (क्ष-किरणशास्त्र विभाग) 
९७ १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) | a | २७३७६ २७३७६ 
९८ २ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ | १६७५६ ३३५१२ 
अँनेस्थेशिया डिपार्टमेंट बघिरीकरणझास्त्र विभाग 
९९ १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) fas २७३७६ २७३७६ 
| १०० | २ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर 2 | १६७५६ 33492 
आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट (अस्थीव्यंगोपचारशास्त्र विभाग) 
। १०१ | १ | ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज ५९२) २.७५) | a | २७३७६ २७३७६ 
१०२ | २ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर 2 | १६७५६ 33492 
पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट (बाळरोगचिकित्साशास्त्र विभाग) 
१०३ १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) | a | २७३७६ २७३७६ 
| १०४ | २ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर 2 | १६७५६ 33492 
कम्युनिटी मेडिसीन डिपार्टमेंट (जन औषधवैद्यकशास्त्र विभाग) 
१०५ १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) [_१_| २७३७६ २७३७६ 
१०६ २ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर 2 | १६७५६ 33492 
सायकेट्रिक डिपार्टमेंट (मानसोपचारशास्त्र विभाग) 
। १०७ | १ | ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज ५९२) २.७५) २७३७६ २७३७६ 
१०८ २ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर 2 | १६७५६ 33492 
स्किन डिपार्टमेंट (त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र विभाग) 
१०९ १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) | a | २७३७६ २७३७६ 
। ११० | २ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ | १६७५६ ३३५१२ 
टी.बी. अँड चेस्ट डिपार्टमेंट (क्षय व उरोरोगशास्त्र विभाग) 
| 999 | ११ १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) eal २७३७६ २७३७६ 
११२ २ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ | १६७५६ ३३५१२ 
ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट (नेत्रशल्यचिकित्सा शास्त्र विभाग) 
११३ १ ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज ५९२५२.७५) ia २७३७६ २७३७६ 
। ११४ | 2 | एक्झिक्युटिव्ह चेअर 2 | १६७५६ 33492 
ई.एन.टी. डिपार्टमेंट (कान, नाक व घसा शास्त्र विभाग) 
११५ १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) | a | २७३७६ २७३७६ 
११६ २ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर 2 | १६७५६ 33492 
फॉरेन्सिक मेडिसीन डिपार्टमेंट (न्यायवैद्यकशास्त्र विभाग) 
।_११७ | १७ १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) sae २७३७६ २७३७६ 
११८ २ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर 2 | १६७५६ 33492 
फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट (औषध शास्त्र विभाग) 
११९ १ ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज ५९२५२.७५) यि २७३७६ २७३७६ 
१२० २ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ | १६७५६ ३३५१२ 
Galore डिपार्टमेंट (शहरिरविकृतिशास्त्र विभाग) 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.०३/प्रशा-१ 


मागणी 
अ.क्र. चा फर्निचरचे नांव नग दर एकूण किंमत 
१२१ १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) | a | २७३७६ २७३७६ 
१२२ २ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ | १६७५६ ३३५१२ 
मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट (सूक्ष्मजीवशास्त्र विभाग) 
१२३ १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) | a | २७३७६ २७३७६ 
१२४ २ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर 2 | १६७५६ 33492 
गायनॅकोलाजी डिपार्टमेंट (ARPT व प्रसूतीशासत्र विभाग) 
१२५ १ | ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) aa! २७३७६ २७३७६ 
१२६ २ | ऑफिस टेबल (साइज ४५२२.७५) २ | २३०१० ४६०२० 
१२७ ३ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ८. | १६७५६ १३४०४८ 
सर्जरी डिपार्टमेंट (हल्यचिकित्साशास्त्र विभाग 
१२८ १ । ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) हिज २७३७६ २७३७६ 
१२९ २ | ऑफिस टेबल (साइज ¥X2X2.194) २ | २३०१० ४६०२० 
१३० ३ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ८. | १६७५६ १३४०४८ 
मेडिसीन डिपार्टमेंट (औषधवैद्यकशास्त्र विभाग) 

१३१ १ ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज ५९२५२.७५) | १_| २७३७६ २७३७६ 
१३२ २ ऑफिस टेबल (साइज YX2X2.(94) २ २३०१० ४६०२० 
१३३ 3 | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ८ १६७५६ १३४०४८ 

(एकूण एक कोटी, बावीस लक्ष, एकोणचाळीस हजार ,चोवीस फक्त) १,२२,३९,०२४ 

अटी :- 

१ सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी 
उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 

2) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

३) सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक 
२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 

४ सदर फर्निचर साहित्याची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.०३/प्रशा-१ 


2. 


Go 


~ 


सदर फर्निचर साहित्यासाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर फर्निचर साहित्याची / साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून 
त्यानुसार साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन 
निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी 
प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित फर्निचर साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्रसामुग्रीच्या / साधनसामुग्रीच्या किंमतीस 
आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


प्रस्तुत विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर 


करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (30) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 


२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.०३/प्रशा-१ 


Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०६१७२७५५४८१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
S U D ) H | R DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 


AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b824 
J AYA O6eea05963bc456F1e1 e8621e5917d8305, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3DC 
8EC38B759420308B9FD7816002B4AFOFFBF1 
H E TITY 111D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 
Date: 2023.02.07 17:51:21 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

२. महालेखाकार - 9/2 (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि., मुंबई 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

७. निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


